परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त या पदावर नियुक्‍ती 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमाक :- रापोसे-१४०६/प्र.क्र. ४९०/पोल-९अ. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ९ ऑक्टोबर, २००७. 
वाचा :- ९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १४७७(२)/२००३/९४, दि. १४.९.२००६ 
a) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक रापोसे-१४०३/प्र.क्र. ४२९/पोल-९अ. 
दिनांक: ३९ जुलै, २००६- 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक रापोसे-१४०७/प्र.क्र. १८९//पोल-९अ. 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २००७. 
शासन निर्णय : 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. रापोसे-१४०७/प्र.क्र. १८९//पोल-१अ. दि.२९ सप्टेंबर, 
२००७ अन्वये पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गात निर्माण करण्यात आलेल्या 
३१ अधिसंख्य पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा परीक्षा २००३ च्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या 
निकालाच्या आधारे शिफारस केलेल्या खाली दर्शविलेल्या ३९ उमेदवारांची परिविक्षाधीन पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त म्हणून खालील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व 


शतीनुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


म ; बि dl नांव ] शिफारस 


२ बो-हाडे अजित अंबादास [खुला | 
३ | खैरे प्रशांत रामदास 


८ | गवळो चंद्रकांत वामनराव 
९ | डहाणे पंकज दिलीपराव _____ | 'पंकज दिलीपराव 
१० [पाटील मनोजनवल _____।| 


0 
११ माकणोकर राहूल Stet 


\DAPOL-1A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 
कृ.मा.प... 


| 13 1) | खुला 


/ १३] कलुबर्मे वैभव मनोहर खुला पम वकक 
, _ शड | चव्हाणगिताशामराव__ खुला (महिला) 
|___१५ | कदम संभाजी सुदाम खुला 
___१६ | पाटील शिवराज बापूसाहेब ara 

१७ | बच्छाब प्रशांत जगन्नाथ इ्माब 

Wore — 

१८ | बोराटे शशिकांत देवराव इमाव | 
__ १९ | राजपूत हेमराज अंबररासंग विजा-अ 


२० | नागने स्मीता दिलीप खुला (महिला) 

२१ | पिसे मोनिका दिनानाथ खुला (महिला) 

२२ ळे संदिप अनंतराव भज-क 

२३ | भोर स्वाती रामराव खुला (महिला) ag 
खुला (महिला) 


२४ | दुबुले मनिषा भिमराव खुल 

२५ | पखाले संदिप गुलाबराव अ.जा. 
२६ | सागर विजयकांत मंगेश अ.जा. 
२७ | काळे अमित काशिनाथ अ.जा. 


| घाडगे दिपाली रामराव | रश 


| गिते अपर्णासुधाकर TT त्महिला) 
[aa em) | 


7 ३०[चिम्टेमहेशधर्मरज | 
हाळा 


2. श्रीमती पल्लवी रविंद्र बर्गे यांची परिविक्षाधीन पोलीस उपअधिक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त या पदावरील स्थानापन्न नियुक्‍ती पूर्णपणे त्यांच्या विरुध्द ज्युडिशिअल नॅजिस्ट्रेट, 
वर्ग-१, कोरेगांव, जि.सातारा येथे दाखल खटला क्र.१२/२००३ ब १६/२००३ च्या निर्णयाच्या 
अधिन राहील. : 

 ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट, ak, कोरेगांव, जि.सातारा येथे दाखल खटला 
क्र.१२/२००३ व १६/२००३ मधील निकाल श्रीमती पल्लबी रविंद्र बर्गे यांच्याविरुध्द लागला तर, ते 
लगेच परिविक्षाधीन पोलीस उप अधिक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त पदाचा राजीनामा देतील व त्यांच्या 


प्रशिक्षणावर झालेल्या खर्चाची भरपाई करतील. त्यासाठी त्यांना बंधपत्र भरुन देणे आवश्यक राहील. 


\D:\POL-1 A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 


3. वरील उमेदवारांचा 

१) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदाबर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्षे व 
तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्‍तीबर रुजू होण्याची तारीख त्यांना नंतर कळविण्यात येईल. 

२) ते पोलीस प्रशिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नशिक, येथे एक वर्ष 
राहतील. त्यानंतर सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये व प्रात्याक्षिक प्रशिक्षण 
घेण्यासाठी एका जिल्हयात ते एकूण एक वर्ष, तीन महिने राहतील. 

३)त्यांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्षे ब तीन महिन्यांच्या आत कायदा, 
भाषा, कवायत ब घोडदौड इ. विहीत केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहीत करण्यात येणा-या इतर 
चाचण्या उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

४) त्यांना परिबिक्षा कालाबधीमध्ये रु.८०००- २७५- १३,५०० या वेतनश्रेणीत दरमहा 
रु.८०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालाबधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर पहिली वार्षिक 
वेतनवाढ देण्यात येईल. ब त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालाबधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार 
देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

५) ते नियुक्‍ती वर रुजू होण्यासाठी जो प्रथम ware करतील त्या प्रवासाचा प्रवासभत्ता 
मिळण्यास ते पात्र नाहीत. 

६) त्यांनी दोन वर्ष ब तीन महिन्याचा परिविक्षाकाळ किंबा त्यांनतर बाढविलेला 
'परिविक्षाकाळ समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस 
आयुक्‍त या संयुक्‍त संवर्गात नेमणूक केली जाईल. - 

७) ते जर दोन वर्षे ब तीन महिन्यांचा परिविक्षा कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या 
परिविक्षा कालाबधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहीत विभागीय 
परिक्षा/ चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंबा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा पोलीस aaa 
अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

८) त्यांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


\DAPOL- 1 A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 
कृ.मा.प... ; 


e ) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 


राज्यसेबा अधिका-यांना जे सेवाविषयक नियम सामान्यतः लागू आहेत ते त्यांनाही लागू होतील. 
ड्- सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२००७१००११२१०२६००१ इतका आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांबाने, 


धस 


“ 


(सु. ज. महाजन ) . 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट, वर्ग-१, कोरेगांव, 
जि.सातारा येथे दाखल खटला क्र.१२/२००३ व १६/२००३ मधील निकाल श्रीमती पल्लवी 
रबिंद्र बर्गे यांच्याविरुध्द लागला तर, ते लगेच परिविक्षाधीन पोलीस उप अधिक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त पदाचा राजीनामा देतील ब त्यांच्या प्रशिक्षणावर झालेल्या खर्चाची भरपाई 
करतील याबाबतचे बंधपत्र श्रीमती बर्गे यांच्याकडून भरुन घ्यावे. - 
3) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४)संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. ‘ 
७)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८ मंत्रालय, मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 


१२) संबंधीत अधिकारी. . 

१) श्री. किरणकुमार बाबाराव चव्हाण, २) श्री. अजित अंबादास बोऱ्हाडे, 
Clo St. एन.एन.नलावडे, सी-५६/३, मु.पो.शिरोली बु., ता. जुन्नर, 
शिवाजीनगर, ११ वी योजना, गारखेडा जि.पुणे 


परिसर, सिडको औरंगाबाद-४३१००३.-. 


\DAPOL-1A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 
ay रि 


Ez 


७) 


8) 


११) 


१३) 


१८) 


१७) 


श्री. प्रशांत रामदास GE, 

शरद हॉस्टेल, रुम नं.डी-२१७, 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
ता. राहूरी, जि.अहमदनगर-४१३७२२ 


श्री. विवेक विठ्ठल मासाळ, 
श्री.व्ही.डी.मासाळ, १५२/१-ब, 
प्लॉट नं.७, विद्यानगर, अजिंक्य तारा 
रोड,गोडोली, जि.सातारा - ४१५००१ 


श्री. उमेश चंद्रकांत फडे, 
उत्तम क्लिनिक, मु.पो-वेळापूर, ता. 
माळशिरस,जिल्हा सोलापूर-४१३११३. 


श्री. पंकज दिलीपराव डहाणे, 
C/O माणिकराव मोरे, बालाजी प्लॉट, 
अमरावती, जि.अमराबती-४४४६०५.- 


श्री. राहूल अरविंदराव माकणीकर, 
शामनगर, आंबेजोगाई रोड, 
बैंकटेश हॉस्पिटलमागे, 

लातूर - ४१३५१२. 


श्री. वैभब मनोहर कलुबर्मे, 
शिवाजीनगर, जुन्या पाण्याच्या 
टाकीजबळ,मंगळवेढा, 


“a: मंगळवेढा, 


जिल्हा सोलापूर - ४१३३०५. 


श्री. संभाजी सुदाम कदम, 


सी - ५१, पी.जी.आय. मुलांचे बसतिगृह, 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 
जि.अहमदनगर- ४१३७२२ 

श्री. प्रशांत जगन्नाथ बच्छाय, 

मु.पो. कौळाणे (नि), ता. मालेगांव, 
जिल्हा नाशिक - ४२३२०८. 


¥) 


&) 


८) 


१०) 


82) 


aw) 


१६) 


शट) 


\DAPOL-1 A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 
BA... 


शरोमती पल्लबी रविंद्र बर्गे, 
संजिवनी हॉस्पिटल, पंचायत 
समितीसमोर,मु.पो.ता.कोरेगाब, 
जि.सातारा-४१५५०१ 


श्री. काकासाहेब आदिनाथ डोळे, 
मु. डोळेबाडी, पो. राजुरी, ता. जामखेड, 
जिल्हा अहमदनगर. 


श्री. चंद्रकांत वामनराव गवळी, 

रुम नं.सी-७९, पदव्युत्तर महाविद्यालय 
वसतिगृह, म. फु.कृ.वि., राहूरी, 
जि.अहमदनगर - ४१३७२२ 


श्री. मनोज नवल पाटील, 
C/O नवल बाबूराव पाटील, 
मु.पो.लासूर, ता. चोपडा, 
जिल्हा जळगांव. 


च 


श्री. अकबर इलाही पठाण, 
मु. पारगांब, पो. व ता. खंडाळा, 
जिल्हा सातारा - ४१२८०२ 


श्रीमती गीता शामराव चव्हाण, 
८२, भागिरथी धाम, मु.पो.किरोली, 
ता. कोरेगांव, 

जिल्हा सातारा - ४१५११६. 


श्री. शिवराज बापूसाहेब पाटील, 
मु. पावलेवाडी, पो.रिळे, ता. शिराळा, 
जिल्हा सांगली - ४०८४१५, 


श्री. शशिकांत देवराव बोराटे, 
मु.पो. काटी, ता. इंदापूर, 
जिल्हा पुणे-४१३१२०. 


u श्री. हेमराज अंबरसिंग राजपूत, २०) 
श्रोसमर्थ कृपा, १४२, 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलनी, 
देवपूर- धुळे-४२४००२. 
२१)  श्रोमती. मोनिका दिनानाथ पिसे, २२) 


द्वारा, एन.जी.राऊत, एन.एल.-१ बी, 
रुम नं.३९/१६, सेक्टर-१०, फेज-२, 
नेरुळ, नबी मुंबई-४००७०६. 

२३) श्रीमती स्वाती रामराव भोर, २४) 

मु.पो. बळती, ता. आंबेगाब, 

जिल्हा पुणे - ४१०५०४. 


श्री. संदिप गुलाबराव पखाले, २६) 
रत्न दीप, थिगळस्थळ, 

मु.पो. राजगुरुनगर, 

ता. खेड, जिल्हा पुणे - ४१०५०५. 


२५) 


श्री. अमित काशिनाथ काळे, 2) 
४२/२, प्रशांत नगर, १ ली लाईन, 


वनराई मार्ग, अमरावती - ४४४६०६. 


२९) श्रीमती दिपाली रामराव घाडगे, ३०) 
C/o मोरे व्ही.एस., 
जयप्रकाश नगर, नांदेड नाक्याजवळ, 
ता. उदगीर, जि.लातूर - ४१३५१७ 


२७) 


३१) . श्रीमती कल्पना दगडू जोशी, 
Clo, एकनाथ यशवंतराव बारावकर, 
२४ /९२ फुलेनगर, आळंदीरोड, 
नवीन आर.टी.ओ.जवळ, येरवडा 


ee पुणे - ४४९००६. 
निवडनस्ती. 


\D:APOL-1 A\2007\MPSC-2003-RECRUITMENTICR 490-06 GR 


श्रीमत्ती स्मिता दिलीप नागणे, 
सद्गुरुकृपा, सव्हे नं.-९ "क", 
ढोरेनगर शेवटचा बस स्टॉप, 

जुनी सांगवी, जिल्हा पुणे - ४११०२७. 


श्री. संदिप अनंतराव आटोळे, 

डी - ३०८, शरद वसतिगृह, 

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 

राहूरी, जिल्हा अहमदनगर - ४१३७२२. 


श्रीमती मनिषा भिमराव दुबूले, री 
रा. आसुर्ले, पो. पोले, ता. पन्हाळा, 
जिल्हा कोल्हापूर - ४१६२२९. 


श्री. विजयकांत मंगेश सागर, 
मु.पो- मुरुम (भिमनगर), ता. उमरगा, 
जिल्हा उस्मानाबाद - ४१३६०५. 


श्रीमती अर्पणा सुधाकर गिते, 
मु.पो. साकूर, ता. संगमनेर, 7 
जिल्हा अहमदनगर - ४२२६१९ 


श्री. महेश धर्मराज चिमटे, 

Clo श्री. चिमटे डी.डी. . 
अर्थविभाग-पंचायत समिती, 

घोडेगांब, ता. आंबेगाव, 

जिल्हा पुणे - ४१२४०्ट, 7 


